प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य योजनातंर्गत 
लेखाशिर्षातर्गत उपलब्ध अनुदानातून यंत्र खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 

गोकुळदास तेजपाल, रुग्णालय, ग्रॅण्ट शासकीय वेद्यकीय 
महाविद्यालय, मुंबई व इतर संस्था 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : एखप्र -२०२०/प्र.क्र.४२ /प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ३० जानेवारी २०२० 


वाचा: 9 शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

2) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

3) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 

४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवेैशिवसं/ यंसाख / प्रस्ताव (Non - 
merged) (भाग - 9) /8290 १६२९ / १०४०/ ३ - म/ २०२० दिनांक २८.०१.२०२० 

शासन निर्णय :- 


विभागाच्या नियंत्रणाखाळील खालील तक्त्यात नमूद संस्थाकडे यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी राज्य 
योजनातंर्गत SEBS उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून सदर शासन निर्णयासह जोडलेल्या 
परिशिष्टात नमूद एकूण रुपये ४,८९,९०,१०१ /- (रु.चार कोटी एकोणनव्वद लक्ष नव्वद हजार एकशे 


एक फक्त) इतक्या किंमतीची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचे नाव यंत्रसामुग्रीची एकूण किंमत 
[os गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई १,४४,८०,९०५ 
२ | Fe areola वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई १,०१,५३,०३२ 
३ | छत्रपती प्रमिला राजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर १,६६,७६,५५४ 
४ | डॉ.वेश्यंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर ७६,७९,६१० 
एकूण ४,८९,९०,१०१ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ४२ /प्रशा-१ 


अटी :- 


१, 


षु 7 


Go 


2. 


सदर प्रशासकीय मान्यता संबधित संस्थेकडे यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीसाठीच्या 
राज्ययोजनातंर्गत लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 


आव्यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स Gora लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्नीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु SHUR 


किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची 
आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केळेला नसल्याबाबत व 


सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


Wid शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखाळील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे 
अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येईल. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संस्थेस खालील लेखाशिर्षाखालील मंजूर करण्यात 


आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ४२ /प्रशा-१ 


मागणी क्र.-एस ४ राज्ययोजना 
४२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५, विषमचिकित्सा 
(००) (३७ शासकीय वैद्यक महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) (४२१० १६२९) 
५२, यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक- 
३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३०१५४२१११०१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 
ARUN arent 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897b7b2 
244d66593f50dd713da8386091 2503, 
postalCode=400032, 
M U R L | D H A R treet=MANTRALAYA ,MUMBAI, 
serialNumber=30df743755280cf26ce97ec0978235f 


63f80f0bc4317129bf38 1 eb48778f2e3d, ‘Ni 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=ARUN 
RA O D A H A L E MURLIDHARRAO DAHALE 
Date: 2020.01.31 12:25:05 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई 
५. अधिष्ठाता छत्रपती प्रमिला राजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर 
६. अधिष्ठाता, डॉवेऱ्यंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय., सोलापूर 
७. अधीक्षक, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
९. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर / सोलापूर 
११.निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ४२ /प्रशा-१ 


शासन निर्णय , वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक एखप्र २०२०/प्र.क्र.४२ /प्रशा-१, 
दिनांक ३०/०१/२०२० सोबतचे परिशिष्ट “अ 


7 गोकुळदास तेजपाल  । मॅक्ट्रोन पायझोसर्जरी प्लस शि ३६८०९०५ ३६८०९०५ 
रुग्णालय, मुंबई डिव्हाईस अण्ड ऑल इट्स 

TRIN 
ऑर्था ऑपरेटिंग मायक्रोस्कोप | १०८००००० १०८००००० 
सेट 

२ | ग्रॅनट शासकीय वैद्यकीय | मारीज टेम्बर २ १५०० ३००० 

महाविद्यालय, मुंबई. स्टेटोग्राफ २ २००० ७००० 

oat एस्थेसिओ मीटर षु २००० १०००० 
एन्थ्रोपामेट्री सेट |e | १५००० १५००० 
ऑस्टीऑमेट्री बार्ड a= १५००० १५००० 
एल्गोमीटर Q ८००० १६००० 
डिसेक्छान सेट & 3000 १८००० 
कंपास एस्थेसिओ मीटर | १०_| ० २००० २०००० 
व्हॉन फ्रेएस्थेसिओ मीटर | do | ० २००० २०००० 
हार्वर्ड स्टेपटेस्ट Q 20000 ४०००० 
ग्लास / क्वार्टझडिस्टीलेडान णं ५५००० ५५००० 
युनिट 
स्टेनलेस स्टीलडिस्टीलेडान २ २८५०० ५७००० 
युनिट 
हॉट एअर ओव्हन a ७४९३० ७४९३० 
डिजीटल हॅण्ड ग्रीप Q ४०००० ८०००० 
डायनामोमीटर 
डिजीटल बायसिकल na ८०००० ८०००० 
एर्गोमीटर 
एलईडी प्रोजेक्टर (सिलिंग 1 ८७१९० ८७१९० 
फिट) 
डिजीटल ईसीजी २/३ चॅनल २ ५०००० १००००० 
SSA रेकॉर्डींग षु २०००० १००००० 
स्पायरोमीटर 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ४२ /प्रशा-१ 


हेमोसायटोमीटर विद आरबीसी | ५० २००० १००००० 
अँण्ड डब्ल्यूबीसी पीपेट्स 

हेमोग्लोबीनो मीटर विद Yo 2000 १००००० 
अँक्सेसरीज 

प्रिस्टलेज स्मिथपेरिमीटर विद षु २०००० १००००० 
चार्टस 

बॉईलिंग वॉटरबाथ (राऊंड): ४८ | २ ६५००० १३०००० 
ट्युब्स 

सेन्ट्रीफ्युज ° ४५५०० १८२००० 
सेमी ऑटो अँनेलाईझर १ | १९०००० १९०००० 
मल्टी मिडीआ प्रोजेक्टर २ ९८५०० १९७००० 
स्टुडण्ट मायक्रोस्कोप वि २०००० २००००० 
डिप फ्रिजर (-२०”"से) दिं २२५००० २२५००० 
एलसीडी प्रोजेक्टर ३ ८२००० २४६००० 
डिजीटल स्पायरोमीटर विद णं २५०००० २५०००० 
सॉफ्टवेअर 

एलाइजा रिडर i | ३००००० 300000 
एलाइजा वाठार Lay 300000 300000 
एलईडी हेड लाईट Re 300000 300000 
Sines ऑटोक्लेव्ह विद 2 १७५००० ३५०००० 
डिजीटल डिस्प्ले 

लंब रेफ्रिजरेटर (३५० लिटर) २ १७५००० ३५०००० 
ऑटोप्सी सॉ विद aR र २००००० ४००००० 
व्हॅक्‍्युमडस्ट कलेक्टर विद 

अँक्सेसरीज 

चिलर ७ ६०००० ४२०००० 
वॉक इन कुलर --काम्प्रेसर वि ४६०००० ४६०००० 
स्पेक्ट्रोफोटीमीटर शिडी ५४०००० ५४०००० 
Vs स्टीलस्टरिलायझर २ २९९९५६ ५९९९१२ 
ब्लड बँकरेफ्रीजरेटर १ | ६००००० ६००००० 
पोर्टबळ एक्स-रेमशिन विद १ | ६००००० ६००००० 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ४२ /प्रशा-१ 


रिडर 
इलेक्ट्रो काटरी [ay (922000 (922000 
मायक्रोस्कोप पेन्टाहेड HART | १_| १४९०००० १४९०००० 
३ | छत्रपती प्रमिला राजे WR मशिन i १_| २५००० २५००० 
सर्वोपचार रुग्णालय, | पल्स ऑक्सिमीटर 1 १_| ४०००० ४०००० 
कोल्हापूर सायको अँनेलिटीक टेस्ट किट | a ४२१८३ ४२१८३ 
फायबर ऑप्टीक केबल फॉर णि ५०००० ५०००० 
लाईट सोर्स 
एलईडी सर्जिकल लाईट विच 4 ५८००० ५८००० 
इसीजी मशिन २ ३०२४० ६०४८० 
न्यूमेटीक टॉर्निक्वेट | a ६३००० ६३००० 
रेफ्रीजरेटर (१८० लिटर) ४ १५९०० ६३६०० 
नव्ह स्टिम्युलेटर पेरीफेरल नव्हं शि ७८४०० ७८४०० 
IPL 
ईसीजी मठिन | १_| ८०००० ८०००० 
हाय व्हक्‍युम UR मशिन २ ६०००० १२०००० 
qe स्टिम्युलेटर विद पेनमॅपर | १_| १२५००० १२५००० 
पोर्टेबल स्पायरोमेठ्री शिश १४०००० १४०००० 
मायक्रो इअर इन्स्ट्रमेटस 2 ७०००० १४०००० 
बीम स्प्ळीटर ze 440000 440000 
Yoo एमएम मायक्रोस्कोपलेन्स २ ७५००० १५०००० 
एलईडी लाईट सोर्स एलईडी णं १५०००० १५०००० 
लॅम्प 
एचडी मॉनिटर | ae १५०००० १५०००० 
इन्फ्युजन पंप ४ ४२५६० १७०२४० 
रेडीओ व्हीजीओग्राफी | १९०००० १९०००० 
(आरव्हीजी) डिजीटल सिस्टिम 
पेडान्ट मॉनिटर ५ पॅरामीटर २ १००००० २००००० 
सिरीज पंप षु ४१४४० २०७२०० 
सायनोस्कोप - नझल ७० डिग्री णं २२५००० २२५००० 
४ एमएम 
सायकोलोजिकल टेस्ट सेट | oe २५१९१३ २५१९१३ 
सायकोमेट्रीक टेस्ट सेट | a २६१३५३ २६१३५३ 
सिगल चिप एचडी कॅमेरा ie २८५००० २८५००० 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ४२ /प्रशा-१ 


ऑपरेटींग इअर मायक्रोस्कोप शि २९०००० २९०००० 
डेफिब्रीलेटर | १_| २९१२०० २९१२०० 
ओटी टेबल (इलेक्ट्रीकल) शिव २९९७२० २९९७२० 
फुल्ली इक्विपड इलेक्ट्रीकली शं ३१६६४० ३१६६४० 
ऑपरेटेड डेन्टल चेअर 
इअर मायक्रोड्रील २ २००००० ४००0००० 
पल्स ऑक्सिमीटर | do | 82000 ४२०००० 
मॉनिटर (पल्स ऑक्सिमीटर ४ १५१२०० ६०४८०० 
बीपी) 
सिगल लोडर सी.आर. सिस्टीम णं १११४४०० १११४४०० 
विद ड्राय लेजर प्रिंटर 
फ्लेक्झिबल फायबर ऑप्टीक शि १५०१४२५ १५०१४२५ 
ब्रॉन्कोस्कोप 
सर्जिकलकॉटरी २ ७५६००० १५१२००० 
६०० एम.ए.एक्सरेमिठशिन (यी. २५००००० २५००००० 
२-डीइकोमठिन i; a 4 340000 3840000 
त डॉ.वैड्यंपायन स्मृती | ऑटोरिफ्रेक्टोमीटर विद ऑटो-के | १ | ४२५००० ४२५००० 
शासकीय वैद्यकीय पेन्टा हेड मायक्रोस्कोप २ ६४९००० १२९८००० 
महाविद्यालय, सोलापूर | फुल्ली ऑटोमेटीक पॅराफीन i १५९३००० १५९३००० 
इम्बेडींग स्टेशन 
फुलली ऑटोमेटीड a ४३६३६१० ४३६३६१० 
केमिल्युमिनेसन्स अनेलाईझर 
एकूण | ४,८९,९०,१०१ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


